महाराष्ट्र विकास सेवा,गट-अ व गट-ब संवर्गाचे 
संख्याबळ (Cadre Strength) निश्चित 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मविसे-१०२३/प्र.क्र.१७०/२०२३/आस्था-३, 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक:- २१ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा:- 
१) शासन अधिसूचना, ग्रामविकास विभाग क्र.मविसे-१०१६/प्र.क्र.१९/२०१६/आस्था-३, 
दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१८ 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक : मविसे-१०१६/प्र.क्र.१०२/ आस्था-३, 
दिनांक ०४ जुले, २०१६; 
(३) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कार्या-१२, 
दिनांक १७ डिसेंबर, २०१६; 
(४ शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या-१२, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१८; 
(4) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक : मविसे-१०२१/प्र.क्र.६६/ २०२१/आस्था-३ अ 
दिनांक १० ऑगस्ट, २० २२; 
प्रस्तावना :- 
ग्रामविकास विभागाच्या दिनांक ०४, जुलै २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र विकास 
सेवा, गट अ मधील पदांचा विभागनिहाय आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र विकास 
सेवा, गट-अ मध्ये (१) अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्ग (२) अतिरिक्त मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी/प्रकल्प संचाळक संवर्ग (३) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारीसंवर्ग आणि (४) गट 
विकास अधिकारी संवर्ग असे एकूण ४ संवर्ग अस्तित्वात असून, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(निवडश्रेणी) संवर्गामध्ये २७ पदे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रकल्प संचालक संवर्गामध्ये ५५ 
पदे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गामध्ये १४८ पदे मंजूर आहेत. सदर तिन्ही संवर्गातील पदे १०० 
% पदोन्नतीने भरण्यात येतात. गट विकास अधिकारी, गट-अ संवर्गामध्ये एकूण २९५ पदे मंजूर असून 
सदर पदे ही सरळसेवा (५०%) आणि पदोन्नती (५०%) अशी भरण्यात येतात. 
२. ग्रामविकास विभागाच्या दिनांक १०, ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र 
विकास सेवा, गट ब मधील पदांचा विभागनिहाय आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. सहायक गट 
विकास अधिकारी, गट-ब संवर्गामध्ये एकूण ४४३ पदे मंजूर असून सरळसेवा (५०%) आणि पदोन्नती 
(५०%) या प्रमाणात सदर पदे भरण्यात येतात. 
३. ग्रामविकास विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग व नियोजन 
विभागांतर्गत विविध योजनांकरिता महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकारी यांची 


शासन आदेशा क्रमांकः मविसे-१०२३/प्र.क्र.१७०/२०२३/आस्था-३ 


संबंधित विभागाच्या आकृतिबंधाच्या आदेशात /सेवाप्रवेश नियम/शासन निर्णयाव्दारे प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करणेबाबतची तरतूद करण्यात आलेली आहे .सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन 
निर्णयातील प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणाच्या अनुषंगाने निर्गमित केलेल्या तरतुदीमधील परिच्छेद क्र. ५ (3) 
६ मधील तरतुदीनुसार विशिष्ट संवर्गातील अधिकारी यांच्या सेवा प्रतिनियुक्तीने घेणे आवश्‍यक 
असल्यास, जर अशी पदे अन्य प्रशासकीय विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण केलेली असतील (ज्या 
पदाचे वेतन राज्य शासनाच्या एकत्रित निधितून दिले जात असेल अशा प्रकरणी) किंवा अशी पदे राज्य 
शासनाच्या नियंत्रणाखालील मंडळे, महामंडळे, कंपन्या, सार्वजनिक उपक्रम तसेच स्वायत्त संस्था 
यांच्या आस्थापनेवर निर्माण केलेले असतील (ज्या पदांचे वेतन राज्य शासनाच्या एकत्रित निधितून 
दिले जात नाही) तर अशा पदांना प्रतिनियुक्ती धोरण लागू होणार नाही व बदळी अधिनियमातील 
तरतुदीनुसार sar पदांवर नियुक्‍ती देण्याची कार्यवाही संबंधित संवर्ग नियंत्रण विभागामार्फत करण्यात 
यावी, अशी तरतुद करण्यात आलेली आहे. 
४. सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्‍त धोरणानुसार ज्या शासकीय कार्यालयातील पदे केवळ 
महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्ती भरली जातात, अशी 
पदे महाराष्ट्र विकास सेवा , गट-अ व गट-ब संवर्गामध्ये एकत्रित दर्शविणे आवशयक आहे. ज्या 
शासकीय कार्यालयातील पदे केवळ महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ व गट-ब संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने 
भरली जातात, अशी प्रतिनियुक्‍तीवरील पदे मिळून महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ व गट-ब संवर्गाचे 
एकूण संख्याबळ (Cadre Strength) निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

उपरोक्त प्रस्तावना विचारात घेता, महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ व गट-ब संवर्गाचे एकूण 
संख्याबळ खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यास या झासन निर्णयाव्दारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. पदनाम वेतनश्रेणी 'आकृतिबंधानुसार ज्या विभागामध्ये, महाराष्ट्र एकूण संवर्ग 
क्र मंजूर संवर्ग विकास सेवा गट-अ व गट- संख्याबळ 
पदसंख्या ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
केली जाते अशा पदांची 
संख्या (परिशिष्ट-अ) प्रमाणे 
Pa | 2 3 8 ५ & 
१. अतिरिक्‍त मुख्य S-24 ५५ ०८ ६३ 
कार्यकारी (७८८००- 
अधिकारी/प्रकल्प २०९२००) 
संचाळक 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२३/प्र.क्र.१७०/२०२३/आस्था-३ 


अ. पदनाम वेतनश्रेणी आकृतिबंधानुसार ज्या विभागामध्ये, महाराष्ट्र एकूण संवर्ग 
क्र. मंजूर संवर्ग विकास सेवा गट-अ व गट- संख्याबळ 
पदसंख्या ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
केली जाते sa पदांची 
संख्या (परिशिष्ट-अ) प्रमाणे 
२. ।उप मुख्य | S-23 १४८ ०३ १५१ 
कार्यकारी (६७७००- 
अधिकारी २०८७००) 
= (oe विकास S-2o २९५ ६२ ३५७ 
अधिकारी, गट-अ ।(५६१००- 
१७७५००) 
४. सहायक  गट|।5-१५ ४४३ श्या ४४४ 
विकास (४१८००- 


अधिकारी, गट-ब १३२३००) 


२. उपरोक्त तक्त्यात नमुद केलेले महाराष्ट्र विकास सेवा , गट-अ व गट-ब संवर्गाचे एकूण 
संख्याबळ खालील प्रयोजनांसाठी विचारात घेण्यात येईल. 

२.१ संबंधित संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमात नमुद केलेले नियुक्तीचे प्रमाण हे एकूण संवर्ग 
संख्याबळास लावण्यात येईल व त्याप्रमाणे सरळसेवा व पदोन्नतीची कार्यवाही करण्यात येईल. 

२.२ उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र. मधील प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर नियुक्‍ती ही बदली 
अधिनियमानुसार बदलीने करण्यात येईल. 

२.३ उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र.६ मधील संख्याबळाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन स्तंभ क्र .४ 
व ५ मधील पदसंख्येमध्ये जसे जसे बदल होतील , त्याप्रमाणे त्याबाबतचे शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येईल. 


३. महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ व गट-ब संवर्गातीलच अधिकारी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍त होत 
असणाऱ्या पदांचा तपशिल "प्रिशिष्ट-अ” मध्ये दिला आहे. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक ७४६/२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२३/प्र.क्र.१७०/२०२३/आस्था-३ 


& 7 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०८२१११२१२०५६२० असा आहे. हा 


area डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येते आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


URMILA 
VAIBHAV 
JOSHI 


Digitally signed by URMILA VAIBHAV JOSHI 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0a6ce46aedb9acea34c72711d852 
d8e2e7 1e76603f9082ea9709649c6f45dc30, 
pseudonym=04E059BEAE068888E7BA4445 
OEA675CB2621COEB, 
serialNumber=713D6BDDB988B05B1CC072 
EBFD3A58E7E640EA20499573AAE08DC106 
AC632ADD, cn=URMILA VAIBHAV JOSHI 
Date: 2023.08.21 16:24:48 +05'30' 


(उर्मिला जोशी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा. उपमुख्यमंत्री ,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


४) अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक आरोग्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई, 


) 
) 
३) मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 


५) प्रधान सचिव (ग्रा.वि.व पं.रा.) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई, 
६) प्रधान सचिव (नियोजन विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई, 


७) प्रधान सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई, 
८) सचिव fae), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मुंबई, 
) 


९) विभागीय आयुक्त (सवी, 
१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी, 
१) 
२) अवर सचिव (आस्था-२),ग्रामविकास विभाग, मुंबई, 
) 
) 


Oo Oo 


१३) कक्ष अधिकारी (आस्था-३ आओ), ग्रामविकास विभाग, मुंबई, 
१४) निवडनस्ती, आस्था-३, ग्रामविकास विभाग, मुंबई. 


उप सचिव (कार्यासन-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः मविसे-१०२३/प्र.क्र.१७०/२०२३/आस्था-३ 


परिशिष्ट-अ 
महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ व गट-ब संवर्गातूनच प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यात येणाऱ्या पदांचा 
तपशिल 
अ.क्र. ग्रामविकास विभागातील संवर्ग प्रतिनियुक्ती प्रतिनियुक्ती पद संख्या 
यंत्रणा पदनाम 
| . अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी पेसा कक्ष, पुणे संचालक, राज्य 4 
अधिकारी/प्रकल्प संचालक (पेसा) 
क. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अतिरिक्‍त संचालक, शि 
अभियान राज्य व्यवस्थापन 
कक्ष 
महाराष्ट्र राज्य अतिरिक्‍त संचालक 
ग्रामीण जीवन्नोनती ।तथा मुख्य 
अभियान परिचालन अधिकारी 
दीनदयाल उपाध्याय | मुख्य परिचालन 
ग्रामीण कौडाल्य अधिकारी (कौडल्य) 
योजना 
पाणी पुरवठा व १.प्रकल्प संचालक, aa 
स्वच्छता विभाग जलजीवन Far 
२.प्रकल्प संचालक, शिका 
स्वच्छ भारत FRA 
सार्वजनिक आरोग्य सह संचालक (राज्य २ 
विभाग ग्रामीण आरोग्य 
अभियान) 
२. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य | उप संचालक, राज्य १ 
5-२३ (६७७००-२०८७००) अभियान व्यवस्थापन कक्ष 
महाराष्ट्र राज्य १.उप संचालक- शिका 
ग्रामीण जीवन्नोनती 'कृतिसंगम 
अभियान २.उप संचाळक- १ 
इन्सेन्टिव्ह 
३. गट विकास अधिकारी, गट-अ ।पाणीपुरवठाव प्रकल्प संचालक, ।३४ 
5-२० (५६१००-१७७५००) स्वच्छता विभाग जल जीवन FRM, 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२३/प्र.क्र.१७०/२०२३/आस्था-३ 


जिल्हा परिषद 
नियोजन विभाग १.उप जिल्हा १२ 
कार्यक्रम समन्वयक 
२.उप मुख्य ि 
कार्यकारी अधिकारी 
(रोहयो), विभागीय 
आयुक्‍त कार्यालय 
३.सहायक शि 
आयुक्‍्त(रोहयो), 
नागपूर 
ग्रामसेवक प्रशिक्षण व्याख्याता, नि 
केंद्र ग्रामसेवक प्रशिक्षण 
संस्था 
दीन दयाल नोडल अधिकारी शिक 
उपाध्याय ग्रामीण 
कौडाल्य योजना 
राज्य व्यवस्थापन "उप संचालक, राज्य ।२ 
कक्ष- ग्रामीण योजना 
गृहनिर्माण 
8, सहायक गट विकास अधिकारी, राज्य व्यवस्थापन संनियत्रण अधिकारी शि 
गट-ब कक्ष- ग्रामीण (मविसे वर्ग-२) पंडीत 
5-१५ (४१८००-१३२३००) गृहनिर्माण दीनदयाळ उपाध्याय 
घरकुल जागा खरेदी 
अर्थसहाय योजना 


यया 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


